अशासकीय अनुदानित तंत्र माध्यमिक शाळा तसेच उच्च 
माध्यमिक विद्यालयातील व्यवसाय अभ्यासक्रमातील 
42 स्तरावरील facet व उच्च माध्यमिक व्यवसाय) 
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना ७ व्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०१८/प्र. क्र. १२२/व्यशि-४ 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
दिनांक :-१८ जून, २०१९ 


वाचा:- 

१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२००९/(७५/०९)/व्यशि-४, 

दिनांक २७ ऑगस्ट, २००९ 

२) कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग झासन शुध्दीपत्रक क्र. व्हिओसी-२०१५/ 
प्र. क्र. ३२/व्यशि-४, दिनांक २ एप्रिल, २०१६ 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.वेपुर-२०१८/प्र.क्र. ४४/सेवा-९,दिनांक ०१ जानेवारी,२०१९ 
वित्त विभाग शासन अधिसूचना क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९,दि.३० जानेवारी,२०१९ 
वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र. ८/सेवा-९,दि.२० फेब्रुवारी,२०१९ 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.५/व्हिओसी/२२०३/७ 
वा वेतन/२०१९/४२६, दिनांक २७/०२/२०१९. 
प्रस्तावना:- 

सातव्या केंद्रिय वेतन आयोगाच्या शिफारश्ीवरील केंद्र शासनाचे निर्णय विचारात घेऊन राज्य 
शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याकरिता श्री. के. पी. बक्षी, सेवानिवृत्त 
अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ ची स्थापना करण्यात 
आली होती. सदर समितीच्या शिफारशी शासनाने काही फेरफेरासह स्वीकृत करण्याचा निर्णय संदर्भ 
क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. त्या अनुषंगाने इतर राज्य शासकीय कर्मचा-यांबरोबर 
शासकीय संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित 
वेतन संरचना लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१८ च्या संदर्भ क्र. ४ 
अन्वये अधिसूचित केले आहेत. तसेच संदर्भ क्र. ५ च्या परिपत्रकानुसार प्रारंभिक वेतननिश्चितीबाबत व 
थकबाकी अदा करण्यासंदर्भात सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आलेली आहे. या आधारे 
राज्यतील या विभागाच्या अखत्यरित येणा-या अनुदानित अशासकीय संस्थांतील शिक्षक/शिक्षकेत्तर 
कर्मचा-यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

शासन आता असे आदेशा देत आहे की, संदर्भ क्र. ४ अन्वये अधिसूचित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (सुधारित वेतन) नियम,२०१९ मधील सुधारित वेतन संरचना व वेतननिश्चितीचे नियम संदर्भ क्र. ५ 
अन्वये वेतन निश्चिती व थकबाकी अदा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या परिपत्रकातील 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०१८/प्र. क्र. १२२/व्यशि-४ 


सूचना सोबतच्या जोडपत्रातील अनुदानित अशासकीय संस्थांमधील शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना 
(सुधारित वेतन संरचना) योग्य त्या फेरफारांसह लागू करण्यात येत आहेत. 


२. सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती करण्यासाठी आवऱ्यक तो विकल्प हे आदेशा निर्गमित 
झाल्याच्या २ महिन्यांच्या आत देण्यात यावा. एकदा दिलेला विकल्प अंतिम राहील. 


३. या आदेशान्वये लागू करण्यात आलेल्या सुधारित वेतन संरचनेमुळे होणारा अतिरिक्त खर्च 
अशासकीय अनुदानित संस्थांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची घालण्यात येतात त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा व त्या खालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
सुधारित अंदाज तयार करताना सदर अतिरिक्‍त खर्च विचारात घ्यावा. 


४. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाचे दिनांक ३०/१/२०१९ रोजीची अधिसूचना व त्या विभागाचे 
दिनांक ८/३/२००९ रोजी प्राप्त झालेले अभिप्राय /सहमती यास अनुसरुन झासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१८१७२९०३०८०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Santosh Vithal Rokade 

DN: CN = Santosh Vithal Rokade, C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = Skill Development Development 
Date: 2019.06.18 17:34:10 +05'30' 


(संतोष वि. रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
) मा.सभापती/ उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
) मा.विधानसभा/ विधानपरिषद विरोधी पक्षनेता 
) सर्व मा. विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य 
५) मा.मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान fad plied विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र, मुंबई. 

१०) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र, मुंबई 

93) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०१८/प्र. क्र. १२२/व्यशि-४ 


१४) अधिदान व लेखा अधिकारी/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
१५) संचालक, SET व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१६)सर्व जिल्हयाचे कोषागार अधिकारी 
१७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) 

) 


१८)वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९) सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद 
/अमरावती/नागपूर (संचालनालयामार्फत) 

२०) सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (संचालनालयामार्फत) 

२१)सर्व प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (संचालनालयामार्फत) 

२२) सर्व मुख्याध्यापक, शासकीय/अशासकीय अनुदानित तंत्र माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालये 
(संचालनालयामार्फत) 

२३) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागातील सर्व कार्यासने 

२४) निवड नस्ती, व्यशि-४ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०१८/प्र. क्र. १२२/व्यशि-४ 


दि.१८ जून, २०१९ चे सहपत्र 
जोडपत्र 


कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०१८/प्र.क्र. १२२/व्यशि-४, 


अशासकीय अनुदानित तंत्र माध्यमिक शाळा तसेच उच्च माध्यमिक विद्यालयातील व्यवसाय 
अभ्यासक्रमातील (--२ स्तरावरील व्दिलक्षी व उच्च माध्यमिक व्यवसाय) शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा- 
यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून लागू करावयाचा सुधारित वेतन 


संरचनेचा तपशिल. 
अ. विद्यमान वेतन संरचना व असल्यास, विठोष 
H./ वेतन /Existing pay structure and teat सुधारित वेतन 
Sr. fie वेतन स्तर 


पदनाम / Designation 


Special Pay, if any 


/ Pay Level in Revised 


NO: वेतन बँड Pay Band ग्रेड वेतन | 
Pay Matrix 
Grade Pay 
वि 2 3 8 4 
a मुख्याध्यापक,(वरिष्ठ) १५६००-३९१०० ५४०० 5-२० : ५६१००-१७७५०० 
२ | मुख्याध्यापक, (कनिष्ठ) ९३००-३४८०० ४८०० 5-१७ : ४७६००-१५११०० 
९३००-३४८०० ४८०० 5-१७ : ४७६००-१५११०० 
३ | अभियांत्रिकी अधिक्षक १५६००-३९१०० 
न ५४०० 5-२० : ५६१००-१७७५०० 
(Senior Scale) 
९३००-३४८०० ४४०० 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 
र सहाय्यक अभियांत्रिकी 
भक 00-3४८०० 
अधि भट : ४८०० 5-१७ : ४७६००-१५११०० 
(Senior Scale) 
९३००-३४८०० 8300 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
९३००-३४८०० 
सहाय्यक ] ४४०० 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 
(Senior Scale) 
५ | अधिव्याख्याता / कनिष्ठ 
अधिव्याख्याता त I 8Co0 
(Selection Scale For ४८०० 5-१७ : ४७६००-१५११०० 
20% Posts) 
4200-20200 २८०० 5-१० : २९२००-९२३०० 
९३००-३४८०० 
| ४२०० 5-१३ : ३५४००-११२४०० 
(Senior Scale) 
६ निदेशक 
९२३००-३४८०० 
(Selection Scale For 8300 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
20% Posts) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०१८/प्र. क्र. १२२/व्यशि-४ 


९३००-३४८०० ४३०० ६5-१४ : ३२८६००-१२२८०० 
२९३००-३४८०० 
। ४ ९७४०० 5-१५ : ४१८००-१२३२३०० 
: सहाय्यक शिक्षक Senior Scale 
(प्रशिक्षित पदवीधर) ९३००-३४८०० 
(Selection Scale For ७८०० 5-१७ : ४७६००-१५११०० 
20% Posts) 
4200-20200 २८०० 5-१० : २९२००-९२२३०० 
९३००-३४८०० 
। ४२०० 5-१३ : ३५४००-११२४०० 
सहाय्यक शिक्षक (Senior Scale) 
ट्‌ धर) 
(प्रशिक्षित अपदवी' ९३००-३४८०० 
(Selection Scale For ४३०० 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
20% Posts) 
8300-3800 ४६०० 5-१६ : ४४९००-१४२४०० 
१५६००-३९१०० 
न ५ -२० :५ = 
९ पूर्णवेळ शिक्षक (Senior Scale) pee F809 1 ee 
( fee sell ) 94& 00-32 900 
(Selection Scale For ५७०० S-22 : ६००००-१९०८०० 
20% Posts) 
९३००-३४८०० ४३०० ६5-१४ : ३२८६००-१२२८०० 
९३००-३४८०० 
Senior Scale 88° घटते ३ ICQI ततल 
पूर्णवेळ निदेशक टग 
न Re. 
(द्विलक्षी) ९३००-३४८०० 
(Selection Scale For ७८०० 5-१७ : ४७६००-१५११०० 
20% Posts) 
faa 6 अधिव्याख्याता ९३००-३४८०० ४४०० 85-१५ : ४१८००-१३२३०० 
पूर्णवेळ शिक्षक 
(अर्धवैद्यकीय गट) 
१२ (एच.एस.सी. १५६००-३९१०० ५४०० 5-२० : ५६१००-१७७५०० 
व्होकेशनल) 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०१८/प्र. क्र. १२२/व्यशि-४ 


९३००-३४८०० ४६०० 5-१६ : ४४९००-१४२४०० 
Phas 4400-38900 i uae त 
-ऱ क्षक (४1४) -*?*0 * 000- (exe) 
38 शि (Senior Scale) 
93 (एच.एस.सी. 
व्होकेशनल) 06.24... 
(Selection Scale For ५७०० 5-२२ : ६००००-१९०८०० 
20% Posts) 
8300-38200 ४६०० 5-१६ : ४४९००-१४२४०० 
१५६००-३९१०० 
= २९ ५४०० 5-२० : ५६१००-१७७५०० 
भाषा शिक्षक (पूर्णवेळ Senior Scale 
१४ क्षक) 
शि तं रतत 
(Selection Scale For ५७०० ६5-२२ : ६००००-१९०८०० 
२०% Posts) 
९३००-३४८०० ४३०० 5-१४ : २८६००-१२२८०० 
पूर्णवेळ निदेशक का ४४ 85-१५ : ४१८००-१३२३ 
= — ०० -१५ : ०00- ०० 
तरि ळा निदेशक (Senior Scale) 
१५ (एच.एस.सी. 
व्होकेडानल) Soon yecoe 
(Selection Scale For ४८०० 5-१७ : ४७६००-१५११०० 
20% Posts) 
१६ | कार्यशाळा सहाय्यक ५२००-२०२०० २४०० 5-८ : २५५००-८११०० 
१७ । प्रयोगशाळा सहाय्यक ५२००-२०२०० २००० 5-७ : २१७०० ६९१०० 
शिक्षकेत्तर पदे / Non Teacher 
२४०० 5-८ : २५५००-८११०० 
५२००-२०२०० 
१८ भांडारपाल 1001141201 RECO 
Senior Scale (एकाकी 5-१० : २९२००-९२३०० 
पदांसाठी) 
५२००-२०२०० २४०० 5-८ : २५५००-८११०० 
५२००-२०२०० २८०० 
चव व ior Scal एकाकी 
१९ वरिष्ठ लिपीक आ पदांसाठी, | 800: २९२००-९२३०० 
पदांसाठी) 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०१८/प्र. क्र. १२२/व्यशि-४ 


५२००-२०२०० १९०० 5-६ : १९९००-६३२०० 

५२००-२०२०० २४०० 
कनिष्ठ लिपीक- 56नाठ- 8ौा€ 5-८ : २५५००-८११०० 

२० | टंकलेखक/भांडार aa 
लिपीक (त वेतनश्रेणी बाबतचा निर्णय 
पदांसाठी । पुढील आदेशात निर्गमित 

२२००) करण्यात येईल. 
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी 
४४४०-७४४० १३०० 5-१ : १५०००-४७६०० 
२१ । चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ४४४०-७४४० 

Senior Scale Tae 3-३ : १६६००-५२४०० 


Digitally signed by Santosh Vithal Rokade 
DN: CN = Santosh Vithal Rokade, C = IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, OU = Skill Development Development 


Date: 2019.06.18 17:34:33 +05'30' 


(संतोष वि. रोकडे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


